राज्यातील ग्रामीण भागात दुध उत्पादनास चालना 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्वसाधारण, 
अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय 
नाविन्यपूर्ण आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) योजनेंतर्गत 
लाभार्थ्यांना ०२ दुधाळ देशी / ०२ संकरीत गायी / ०२ 
म्हशींचा एक गट वाटप करणे या योजनेच्या लाभार्थी 
निवड निकषामध्ये दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी व 
अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : HATGA-33092/9/2023-MAG-ADF-¥(E-§ 49808) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा- कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. राज्ययो-२०१९ / 
प्र.क्र. ४२/पदुम-४, दि. २७.०४.२०२३. 


शासन पूरकपत्र- 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा वाचा येथील दि. २७.०४.२०२३ च्या शासन 
निर्णयामधील पृ.क्र.३ वरील लाभार्थी निवडीचे निकष खालील प्रमाणे वाचण्यात यावेत. 
अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात यावी. प्राधान्यक्रम 
(उतरत्या क्रमाने) 


१. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी 

२. अत्यल्प भूधारक शेतकरी (१ हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक) 

३. अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक) 

४. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले) 
५. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते ४ मधील) 


सदर WAT WHIT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९१११०४७४१४७०१ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. SANJAY Baad A aU. 


AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
4.20=690002a7555559bb015f315b03adb3305c59fe381e4dcdal 


25.4. 
VISHWANATHRAO ळा 
pseudonym=B6831977DAFE9C462B 1F5207DB8DC23334F34E62, 


serialNumber=5DBCE7AE3AC30FOES5SC90CD 14E851251037DC61F3 


eri 
D (0 | J O D E 291C80EA8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO 
Dou 


(डॉ. संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
३. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः कृवपदुम-३३०१८/१/२०२३-॥॥॥७-॥०7-४(₹-६५७४०९) 


४. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, महिला व बाल कल्याण विभाग मंत्रालय, मुंबई 

११. प्रधान सचिव, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. आयुक्‍त WPI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

१४. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१५. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१८.सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

१९. उपसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद नाशिक 
व अमरावती. 

२०.मा. मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२१. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, 

२२. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२४. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे मध्यवर्ती कार्यालय 

२५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरिक्षा) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

२६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपुर. 

२७. अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१,२ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२८.निवड नस्ती पदुम-४. 


es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


